मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) योजना सन २०१९-२० 
करीता अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- केव्हीबी-२०१७/प्र.क्र.१६/उद्योग-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा:-१) उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक केव्हीबी-२०१७/प्र.क्र.१६/उद्योग-६, 
दिनांक -२१ ऑगस्ट,२०१९ 


शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधिन शासन निर्णयातील लेखाशिर्षानंतर खालील परिच्छेद अंतर्भुत करण्यात येत आहे. 

सदर रकमेच्या आहरण व संवितरण अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर अनुदान आहरित करून मंडळास वितरित 
करण्यात यावे. अनुदान खर्च झाल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना विहित कालावधीत सादर करावे तसेच लेख्यांच्या खर्चमेळाबाबत महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१,मुंबई 
यांच्याकडून विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा लेख्यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे मंडळाने महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावीत. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९१२०९१२१५०८५७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Kavita Vijay ती 
Pawar व्या 
(कविता पवार) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
माहितीसाठी व आवड्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित , 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
3) अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


Cc 
es 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 

९) लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 

१०) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 
११) कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती (उद्योग- ६). 


Er 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


